आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम (टीएसपी) 
लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत 
निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मार्च, २०२१. 
वाचा 


शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 


न्न 


) 
२) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१५.०३.२०२१. 
४ बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांचा प्रस्ताव क्र. अर्थवि-२०२०/प्र.क्र.२२/ 


बांव्यक दि.२७.०१.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७) आश्रमशाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली रु. २४०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे.चाळू आर्थिक वर्षाकरीता 
वित्त विभागाने वाचा क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये भांडवली लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या 
७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९) या योजनेखाली उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील 
निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रातील भौतिकदृष्टया प्रगतीपथावर असलेल्या कामांना रकाना ५ नुसार एकूण 
५९ कामांकरीता रु.६८८०.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक 
अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) वर 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या । सदर शा. नि. अन्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ 1 छ_| 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक 43 & 330.00 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक g ५५०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नागपुर 


एकूण 48 ६८८०.०० 


2. 


—O 


) 


Ss 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ५९ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वाचा क्र. २ व ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२४/व्यय-१४ 
दि.१८.०३.२०२१ वरील मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१८०४४३९०२४ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
व DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

R a V | Nn d fa ou=Tribal Development Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
° 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c48 

D | g am b arro A UTC 97737basesacoedt32c6269e2514108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.19 19:25:59 +05'30' 


(रविंद्र दि.ओटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


Ri 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 

. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/धुळे/अमरावती/'चंद्रपूर. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


qo. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे. 

१३. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६, दि. १९.०३.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 
| a | 2 3 1 ४ 4 
अ) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 
१) कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी),धुळे 
वि शासकीय आश्रमशाळा हरणबारी, | 03.48 १९३.४० १३०.०० 
ता.सटाणा, जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह 
२ | शासकौय आश्रमशाळा गणोरे, ता.कळवण, | 93.98 ४०७.७३ १३०.०० 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
3 | शासकीय आश्रमशाळा  भीलवाड, 02.49 ६२०.६३ १००.०० 
ता.सटाणा, जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह 
४ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणी, |  ९१३.१८ ४६२.६७ १००.०० 
ता.सुरगाणा, जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह 
५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कनाझी, | ९१३.१८ ४४८.९७ १००.०० 
ता.कळवण, जि.नाशिक येथील मुलींचे 
वसतिगृह 
६ | शासकीय आश्रमझाळा भगदरी, |  ८२०.६९ ५१९.२६ १००.०० 
ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार येथील 
मुलींचे वसतीगृह 
७ | शासकोय आश्रमशाळा भगदरी, |  ८१३.५८ ३८८.५१ १५०.०० 
ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार येथील 
मुलांचे वसतीगृह 
८ | arena आश्रमशाळा सरी, |  ८२०.६९ ३६५.८९ २००.०० 
ता.अक्कलकुवा, ft नंदुरबार येथील 
मुलींचे वसतीगृह 
९ । शासकीय आश्रमशाळा डाब, |  ८२०.६९ ६५३.८३ ८०.०० 
ता.अक्कलकुवा, ft नंदुरबार येथील 
मुलींचे वसतीगृह 
Ravindra पृष्ठ ९ पैकी ४ 


Digambarro Aute » 


vindra 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 

| a | 2 3 1 ४ ५ 

णि शासकीय आश्रमशाळा सलसाडी, तळोदा, |  ८२०.६९ ६४२.८२ ८०.०० 
जि. नंदुरबार येथील मुलींचे वसतीगृह 

णि १ | शासकीय आश्रमशाळा बोरद, तळोदा, |  ८२०.६९ ६३४.२८ ५०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 

१२ | शासकीय आश्रमशाळा तालंबा, तळोदा, | ८१३.५८ ७२३.६५ ८०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 

१३ | शासकीय आश्रमशाळा मांडवी, तळोदा, | ८१३.५८ ७६०.४५ ५०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 

१४ | शासकीय आश्रमशाळा GAH, तळोदा, | ८१३.५८ ६५६.१३ १५०.०० 
जि.नंदुरबार येथील मुलींचे वसतीगृह 

१५ । शासकीय आश्रमशाळा तोरणमाळ, | ५६२.५४ ३८२.४० १३०.०० 
ता.धडगांव, जि.नंदुरबार येथील शिक्षक व 
कर्मचारी निवास्थान 

१६ । शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर, |  ८२०.६९ ५३७.४२ १५०.०० 
ता.अक्कलकुवा, जि नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

qo | शासकीय आश्रमशाळा अलिविहीर, ता. |  ८२०.६९ ४३७.८० १८०.०० 
अक्कलकुवा, जि नंदुरबार येथे मुलांचे 
वसतीगृह 

१८ । शासकीय आश्रमशाळा मोरंबा, ता. | १११४.५८ ८२०.६६ २००.०० 
अक्कलकुवा, जि नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

१९ | शासकीय आश्रमशाळा कोठली, ता.। १३८०.५७ ११४७.६६ २००.०० 
नंदुरबार जि नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 
G+3 G+Q 

२० | शासकीय आश्रमशाळा कोठली, | १४०७.९० ७८८.६८ 200,00 
ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह G+3 G+2 

२१ | शासकोय आश्रमशाळा कोठली, |  ७९२.५६ ४६८.६६ १००.०० 
ता.नंदुरबार जि नंदुरबार येथे कर्मचारी 
निवासस्थान (G+3) 

पृष्ठ ९ पैकी ५ 


Ravindra 


Digambarro Aute = 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 

| a | 2 3 FB 4 

२२ | शासकोय आश्रमशाळा खडकी, | १४१६.३३ १२७९.४९ १००.०० 
ता.नंदुरबार, जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

२३ । शासकीय आश्रमशाळा खडकी, ता.नवापुर, | १४१६.३३ १०१३.१४ ३००.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह 

२४ । शासकीय आश्रमशाळा खडकी, ता.नवापुर, | W2G.2W ६०२.५४ १००.०० 
जि.नंदुरबार येथे कर्मचारी निवासस्थान 

२५ | शासकीय आश्रमशाळा Bl, ता.नंदुरबार, | ८८०.०० ५४५.७१ ३००.०० 
जि.नंदुरबार येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम 

२६ | शासकीय आश्रमशाळा खेकडा, ता.नवापुर, | १३७५.०७ ११११.२६ २००.०० 
जि. नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 

२७ | शासकीय आश्रमशाळा खेकडा, ता.नवापुर, | १३७५.०७ ७६९.३७ ३००.०० 
जि. नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह 

२८ | शासकीय आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी, | ९०८.२६ ३६१.०६ १००.०० 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

२९ | शासकीय आश्रमशाळा पैठण, ता.अकोले, | ८८८.४५ ५४७.०५ १५०.०० 
जि.अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृहाचे 
बांधकाम 

३० । शासकीय आश्रमशाळा कोहणे, ता.अकोले, ९४०.९२ २७९.७१ १५०.०० 
जि.अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृहाचे 
बांधकाम 

३१ | शासकीय आश्रमशाळा Was, |  ९१०.६२ 322.08 400,00 
ता.अकोले, जि.अहमदनगर येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

३२ | शासकीय आश्रमशाळा खिरविरे, oa.)  ९११.७२ ६६.७१ १०.०० 
अकोले, जि.अहमदनगर येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

Ravindra ale laid 


Digambarro 


Aute 


DN: c=IN, o=Governi 
ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1 f453c9a1c5a89d8c 


iment Of Maharashtra, 


4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 


cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.19 19:26:37 +05'30' 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 

| a | 2 3 PB 4 

३३ | शासकोय आश्रमशाळा केळीकोतुळ, ता. |  ९४०.०३ ५४८.६१ ८०.०० 
अकोले, जि. अहमदनगर येथे मुलींचे 
वसतीगृह 

३४ | शासकोौय आश्रमशाळा पिपरकणे Bet] ९२२.३० ३०२.४४ १००.०० 
मुलींचे वसतीगृह 

३५ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी, ता. अकोळे, | ८९७.२३ ४४८.१७ १००.०० 
जि.अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृह-१ 

३६ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी, ता. अकोळे |  ८९७.२३ ५६९.६० १२०.०० 
जि अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृह-२ 

३७ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी, ता. अकोले, |  ८९९.०० २७६.११ ८०.०० 
जि अहमदनगर येथे मुलांचे वसतीगृह-१ 

३८ | शासकीय आश्रमझाळा मवेज्ञी, ता. अकोले |  ८९९.०० २५८.३८ ८०.०० 
जि अहमदनगर येथे मुलांचे वसतीगृह-२ 

३९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा AGH]  ४२६.८१ णि .०० २००.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक येथील शालेय 
(कनिष्ठ महाविदयालय) इमारत बांधकाम 

vo | कोटमदरा, ता.आंबेगांव जि.पुणे येथे | 934.92 शिंगी .०० १००.०० 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह 

एकुण धुळे विभाग (आदिवासी) ३६५६८.७१ | २१३६३.६१ ५३३०.०० 
२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी), ठाणे 

४१ | शासकीय आश्रमशाळा, सुर्यमाळ ता. वाडा, ९७५.११ ७०८.३९ ५०.०० 
जि. पालघर (संकुल) 

४२ | शासकीय आश्रमशाळा, पळसुंदे, ता. ८७०.६९ ७२४.४० ७५.०० 
मोखाडा, जि. पालघर (संकुल) 

४३ | शासकीय आश्रमशाळा मेंढवण, ता. जि. १२९८.८८ १९९.९४ ७५.०० 
पालघर (शालेय इमारत) 

४४ | शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी ता. डहाणू, । ९९४.५३ ४४९.६० 234.00 
जि. पालघर (शालेय इमारत) 


Ravindra 


Digambarro Aute == 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
=I nment Of 


DN:c: 
Develo; 
t=Mi 


Maharashtra, ou=Tribal 
tment, postalCode=400032, 
Idee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8 
९२५4108, cn=Ravindra Digambarro 


Date: 2021.03.19 19:26:49 +05'30" 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 
| a | 2 3 Le 4 
४५ | शासकीय आश्रमशाळा कंळभे, ता. वाडा १४८९ .४० ५३.०० १००.०० 
जि. पालघर (शालेय व मुलींचे वसतीगृह 
इमारत) (संकुल) 
४६ | शासकीय आश्रमशाळा सायवन, ता. डहाणू ९३३.८९ ४५२.२१ ८०.०० 
जि. पालघर (शालेय इमारत) 
४७ | शासकीय आश्रमशाळा टेभे, ता. शहापूर, ८३९.६८ ६२.९३ ५०.०० 
जि. ठाणे (शाळेय इमारत) 
४८ | शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पडघा), ८३९.६८ २६१.०१ ६०.०० 
ता.भिवंडी, जि. ठाणे (शालेय इमारत) 
४९ | शासकीय आश्रमशाळा होटगी, ता. जि. ८२२.८१ ६९६.८४ ५०.०० 
सोलापूर (शालेय इमारत) 
yo | मुलींचे वसतीगृह पिसे (पडघा), ता. भिवंडी, ११८६.०० १७२.०५ ७५.०० 
जि. ठाणे 
५१ । शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा, । १४८९.४३ ५२.९७ २५.०० 
जि. पालघर (संकुल) 
५२ | शासकोय आश्रमशाळा पेढारघोळ मुलींचे ११५३.११ ५०.०० ५०.०० 
वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर, जि. ठाणे 
५३ | शासकोय आश्रमशाळा चळणी ता डहाणू ४९८.५० ४३४.६४ ७५.०० 
जि. पालघर येथे शाळेय इमारतीचे बांधकाम 
एकुण ठाणे विभाग (आदिवासी) २१३३७.१० ८५५३.८८ १०००.०० 
एकुण नाशिक मंडळ ५७९०५.८१ । २९९१७.४९ ६३३०.०० 
ब) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ, नागपुर 
१ कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम, अमरावती 
शि शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा FAA, | २७७.७४ ११४.४९ ८०.०० 
ता.धारणी जि.अमरावती येथील कर्मचारी 
निवासस्थान क्र. १ व २ चे बांधकाम करणे 
२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माहुर, |  ७०२.९९ ५७८.०४ ७०.०० 
जि.नांदेड 
एकुण अमरावती (आदिवासी) विभाग १४६५.३१ १०४५.७८ १५०.०० 
Ravindra 


Digambarro Aute 


“a पृष्ठरपैकी८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्या-६ 


अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय माहे मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
मान्यता किंमत | २०२० पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
खर्च असलेला निधी 
ee 2 3 1 ४ 4 
२) कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,चंद्रपुर 
३ । शासकीय आश्रमशाळा  खमनचैरु, | १०७९.८८ ५०८.१० २००.०० 
ता.अहेरी, जि.गडचिरोळी येथील 
आश्रमशाळा संकुलाचे बांधकाम 
४ । शहासकोय आश्रमशाळा जारावंडी, | १०८६.०० २००.०० ६५.०० 
ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोळी येथील मुलांचे 
वसतिगृहाचे बांधकाम 
५ | सिरोचा, जि.गडचिरोली येथील शासकीय | १११७.९५ १२५.६९ १००.०० 
आश्रमशाळे करीता मुलींचे वसतीगृहाचे 
इमारत बांधकाम 
६ | पोटेगांव, जि.गडचिरोळी येथील शासकीय | १०७५.०० २००.०० ३५.०० 
आश्रमशाळे करीता मुलांचे वसतीगृहाचे 
इमारत बांधकाम 
एकुण चंद्रपुर (आदिवासी) विभाग | ८०५७.१२ १५२७.९२ ४००.०० 
ब) नागपुर मंडळ 8422.83 2493.90 ५५०.०० 
एकुण अ--ब (09६४४१.०० | ३४८९३.१३ ६८८०.०० 
दत ति पना 


3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737 
Ri 


Di gam barro Aute १४७५७ 530८6०69225408 


Date: 2021.03.19 19:27:10 --05'30' 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


